आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय 
q आरोग्य सेवा,गट-अ (एस-२०मधील 
अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर सेवा 
पुनर्विलोकन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र.9१२/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दि. १०.०६.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. समिती-२०२१/प्र.क्र.४४१/सेवा-३, 
दि. ०२.११.२०२१ 
३) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष २ब/टे२/५० व ५५ सेवा 
पुनर्विलोकन/५०७/२०२३, दि. ०८.०५.२०२३ 
४) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष २ब/टे२/५० व ५५ सेवा 
पुनर्विलोकन/११११/२३, दि. ०६.१०.२०२२ 
५) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष २ब/टे२/५० व ५५ सेवा 
पुनर्विळोकन/१११३/२३, दि. ०६.१०.२०२३ 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ च्या नियम १० (४ व ६५ अनुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षी अथवा ३० वर्षे 
अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन त्यांना शासन सेवेतून 
मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. ०१ 
येथील दि. १०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवापुनर्विळोकनासबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण 
सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा,गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५०० ) मधील वैद्यकीय अधिकारी या 
संवर्गातील अधिकारी यांच्या सेवापुनर्विलोकनाकरीता संदर्भ क्र. ०२ येथील दि. ०२.११.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली विभागीय पुनर्विलोकन समितीची 
स्थापना करण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्र. ३ ते ५ येथील नमूद प्राप्त प्रस्तावानुसार आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व 
आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५०० ) मधील वैद्यकीय अधिकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र.७१२/सेवा-३ , दि. ०४ डिसेंबर, २०२३ 


या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल 
त्यावेळी त्यांचे सेवापुनर्विलोकन करण्यासाठीचा विहित प्रस्ताव प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाळील विभागीय पुनर्विळोकन समितीसमोर चक्रिय पद्धतीने सादर करण्यात आला होता. विभागीय 
पुनर्विलोकन समितीने सदर अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे मुल्यमापन करुन केलेल्या शिफारशी नुसार ज्या अधिकाऱ्यांना 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी सेवेत राहण्यासाठी 
पात्र ठरविले आहे त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

विभागीय पुनर्विलोकन समितीने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन Alera Helles वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००) मधील 
वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमुद केलेल्या एकूण २५ अधिकाऱ्यांची सेवा 
त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यानंतर चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील नमूद अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या ५०/५५ वर्षानंतर किंवा अर्हताकारी 
सेवाची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 
ने. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०८१३१८३९५३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY DHONDU 


DAGALE 

S A N J A Y DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=91c5ac1bc356eb88dac27999 


7c206f0bc13ac253742cc3f97488b07¢8 
ale 
st=Mah; tl 
D ) A G j A | F 5962CC85B518C62, cn=SANJAY 


DHONDU DAGALE 
Date: 2023.12.04 14:55:59 +05'30' 


(सं. धों. डगळे ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचाळक (१) आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई 
संचाळक (2) आरोग्य सेवा, पुणे 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळे) 


०८ WwW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र.७१२/सेवा-३ , दि. ०४ डिसेंबर, २०२३ 


६. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय (सवी 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 
é 
र 


. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 

१०.संबंधित अधिकारी ( संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 

११.निवडनस्ती सेवा-३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र.७१२/सेवा-३ , दि. ०४ डिसेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय क्र- पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र. ७१२/सेवा-३, दि. ०४ डिसेंबर, 2023 सोबतचे प्रपत्र 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याचे कार्यरत ठिकाण 

ms ; डॉ. स्वाती साहेबराव सोनवणे, प्रा.आ.के.नळगीर, ता.उद्‌गीर जि.लातूर 
डॉ.फुलचंद कायु जामकर, उप.जि.रु., धारणी जि.अमरावती 

३. डॉ.महेश एकनाथराव विसपुते, उप.जि.रु., सिल्लोड, जि.छत्रपती संभाजीनगर 
डॉ.प्रतिभा दत्तात्रेय जाधव, जि.रु.,नाशिक 

५. डॉ.श्रीनिवास प्रभाकरराव कदम, प्रा.आ.के., कारेपूर .जि.लातूर 

६. STATA बाबुराव शेळके, ग्रा.रु.,वडाळा, ता.उत्तर सोलापूर जि.सोलापूर 
डॉ.विठ्ठल बाळू काळे, जि.रु.,नाशिक 
डॉ.यशवंत श्रीधर दहिफळे,प्रा.आ.के.,पानगाव जि.लातूर 
डॉ.श्रीपाद मारोतराव कोंडेकर, विभागीय संदर्भ सेवा रु., नाशिक 

| - 2a, 0. डॉ.छाया रामदास लोहारे, ग्रा.रु.,संगमनेर, जि.अहमदनगर 

| 94,| १. डॉ.शुभांगी केशवराव कान्हे, जि.रु., अहमदनगर 

१२. डॉ. संजय पांडुरंग हरदास, वै.अ.उप.जि.रु., कराड जि.सातारा 

१३. डॉ.नंदा यादवराव शंखपाळे, वै.अ.बंदोरवाला कुष्ठ.रु.कोंढवा जि.पुणे 

१४. डॉ.चंद्रकांत अप्पाराव लोहारे, ता.आ.अ.मावळ ता.मावळ जि.पुणे 

१५. डॉ. श्रीहरी मारुती URI, प्रा.आ.के., ओतुर ता.जुन्नर जि.पुणे 

१६. डॉ.नरेशकुमार शिवाजीराव बागुल वै.अ. (सध्या कार्यरत पुणे मंडळ) 

१७. डॉ.संगिता जितेंद्र जगताप, वै.अ.स्त्री रु.बारामती जि.पुणे 

१८. डॉ.विकास नामदेव वडगाये, वै.अ.पोलिस दवाखाना स्वारगेट जि.पुणे 

१९. डॉ.वंदना धनसिंग वसावे, वै.अ.जि.रु.पुणे 

२०. डॉ.अश्विनी अभय सराफ , जि.रु., नाशिक 

२१. डॉ.सुचेता पृथ्वीराज राठोड, सहा. सं. (कु), अहमदनगर 

२२. डॉ.सतिश शिवाजीराव बावणे, प्रा.आ.कें., चिंचोली ब.ता.जि.लातूर 

२३. डॉ.सुरेखा अनंत बोर्डे, ग्रा.रु., सोनगीर, जि.धुळे 

२४. डॉ.अनिल भाऊराव भामरे, जि.रु., धुळे 

२५. डॉ.प्रकाश आनंदराव सावंत, जि.क्ष.केंद्र, धुळे 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


